मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना 
सन २०२२-२३ मध्ये राबविण्यास 
रू. ४४.८४०९ कोटी (रुपये चव्वेचाळीस 
कोटी deal लाख नऊ हजार फक्त) 
एवढा निधी वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मस्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मुअप्र-२०२२/प्र.क्र. १६७/९-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २५ जानेवारी, २०२३ 


वाचा- 
१. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.राअअ-१११६/प्र.क्र. २४८/१४-अ, 
दि. २० जून, २०१७ 
२. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.कृप्रधो-२०१७/प्र.क्र. २०८/९अ, 
दि. ३१ ऑक्टोबर, २०१७ 
३. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.कृराधो-१४१७/प्र.क्र. १०९/९अ, दि. ०६ जून, २०१८ 
४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र. ४३/अर्थ-३, दि. ०४ एप्रिल, 2022 
५. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.मुअयो-२०२२/प्र.क्र. ६४/९अ, दि. १७ मे, २०२२ 
६. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र. मुअप्र-२०२२/प्र.क्र.१६७/९-अ, दि. २६ जुले, २०२२ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे, शेतीमालाचे मूल्यवर्धन करण्याकरिता 
शेतकऱ्यांच्या सहभागाद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प स्थापित करण्यास प्रोत्साहन 
देणे, उत्पादित अन्न पदार्थाच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, उर्जची बचत व्हावी यासाठीच्या 
प्रकल्पाच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे या उद्दिष्टांसह उपरोक्त वाचा येथील 
क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षापासून पुढील 
पाच वर्षासाठी मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना ही १००% राज्य पुरस्कृत योजना सुरु 
करण्यात आली. तद्नंतर वाचा येथील ५ च्या शासन निर्णयान्वये सदरहू योजना २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षापासून पुढील ५ वर्षाकरिता चालू ठेवण्यास मान्यता देण्या आळी आहे. सदर 
योजनेची सन २०२२-२३ मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी रूपये ११५०० लाख रकमेच्या 
कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून त्यापैकी रुपये ३४५.९१ लाख एवढा निधी 
वितरित करण्यात आला आहे. आता रुपये ४४.८४०९ कोटी (रुपये चव्वेचाळीस कोटी चौर्‍्याऐशी 
लाख नऊ हजार फक्त) एवढा निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, 
त्याबाबत शासन आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुअप्र-२०२२/प्र.क्र. १६७/९-अ 


शासन निर्णय :- 

मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना सन २०२२-२३ मध्ये राज्यात राबविण्याकरिता 
रुपये ४४.८४०९ कोटी (रुपये चव्वेचाळीस कोटी PMs लाख नऊ हजार फक्‍त) एवढा निधी 
आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. चालू वर्षी या योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करुन दिल्यानंतर तो प्रथमत: प्रलंबित 
प्रकरणांसाठी वापरण्यात यावा. प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघाल्यानंतर उर्वरित निधी 
सन २०२२-२३ मधील पात्र प्रकल्पांसाठी वापरावा. 


३. संदर्भाकित शासन निर्णय दि.२०/०६/२०१७ अन्वये विहित केलेल्या तरतुदींनुसार सदर 
योजनेची अंमलबजावणी करण्यात यावी व त्यानुषंगाने योजना सन २०२२-२३ मध्ये 
राबविण्याकरिता मार्गदर्शक सूचना कृषि आयुक्तालय स्तरावरून निर्गमित कराव्यात. 


४. सदर योजना सन २०२२-२३ मध्ये राबविण्याकरिता आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी तर सहाय्यक संचालक (लेखा-१), 
कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 
५. सदर योजनेसाठी उपलब्ध होणारा अर्थसंकल्पीत निधी पुढील लेखाशिर्षाखाळी खर्ची 
टाकण्यात यावा 

मागणी क्र. डी-३, 

२४०१-पीक संवर्धन, 

(००)(१०२) अन्नधान्य पीके, 

(००)(३४) मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना (१००% राज्य योजना) 

(2809 A ७९१) 

33, अर्थसहाय्य 


६. राज्य शासनाने विहीत केलेले नियम/सुचनांचे पालन करून लेखापरिक्षण करून निधी 
वितरणाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य शासनास सादर करावे. 


७. निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचना व प्रचलित नियम, वित्तीय अधिकारांचे प्रत्यायोजन तसेच वित्त विभागाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


८. सदर शासन निर्णय, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं.- 
२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुअप्र-२०२२/प्र.क्र. १६७/९-अ 


र्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०१२५१८०९१३६९०१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षंकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


BABURAO 
MAHADU ASOLE 


(बा. म. आसोले) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई-३२. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५) मा. विरोधीपक्षनेते, विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


मा. विरोधीपक्षनेते, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई. 
मा. विधान परिषद/विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ सचिवाल, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव यांचे स्विय सहाय्यक. 
प्रधान सचिव (कृषि) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) आयुकत (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
) संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य. 
) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षण)-१/२, मुंबई/नागपूर. 
) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१७ संचाळक, लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 


१८)सहसंचालक, लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

कक्ष अधिकारी (का.१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

कक्ष अधिकारी (अर्थ.-१३/ व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

कक्ष अधिकारी (२-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

निवड नस्ती-९अे. 


२२ 
२३ 
२४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


